महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनश्रेणी 
रुपये १५,६००-३९,१०० + TS पे रुपये ५,४०० या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदव्युत्तर पदवी 
/ पदविका अभ्यासक्रमानंतरची सुधारित पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः AAS २०१७/प्र.क्र.४४१/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १२ मार्च, २०१८. 


वाचा :- शासन आदेश समक्रमांक दि.०७.१२.२०१७. 


शासन आदेठा :- 


वाचा येथील शासन आदेशान्वये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतन बँड रुपये १५,६००- 
38,900 + ग्रेड वेतन रुपये ५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदव्युत्तर पदवी / पदविका 
अभ्यासक्रमानंतर पदस्थापना देण्यात आली होती. त्यातील खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 
बाबतीत स्तंभ क्र. ३ मध्ये त्यांच्या नावासमोर नमूद पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदरिक्‍त नसल्याने तिथे दुहेरी 
पदस्थापना झालेली होती. त्यामुळे आता त्यांना दि.०७.०१२.२०१७ च्या आदेशान्वये देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेत अंशत: बदल करुन त्यांना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. ४ येथे त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे सुधारीत पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नावा | दि.०७.१२.२०१७ रोजीच्या शासन सुधारित पदस्थापना 
आदेशान्वये देण्यात आलेली 
पदस्थापना 
are 2 3 ——— = a a ३१ 
q | डॉ. किरण रामचंद्र चव्हाण जि.रु. जालना जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद 
२ | डॉ. रमाकांत गणपत सोनवणे । उ जिरु चांदवड जि. नाशिक उजि रु निफाड जि. नाशिक 
३ | डॉ.अशोक तुकाराम कटारे ता. आ. अ. वाशी जि. उस्मानाबाद ता. आ. अ. कर्जत जि. अहमदनगर 
४ | डॉ.सलमा मदतअली हिराणी । ता. आ. अ. उमरी जि. नांदेड ता. आ. अ. शोवगाव जि. अहमदनगर 
५ | डॉ. राजन बापू aah ता. आ. अ. पेण जि. रायगड ता. आ. अ. दापोली जि. रत्नागिरी 
६ । St. गणेश गंगाधरराव ता. आ. अ. नांदगाव जि. नाशिक ता. आ. अ. खुल्ताबाद जि. औरंगाबाद 
कल्याणकर 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ २०१७/प्र.क्र.४४१/सेवा-३ 


सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३०९१७५१२२५२१७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


8) 


१०) 
११) 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 


Va i S h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Labour Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


M नक नच 2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b 
U NJ aj | 708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd8 


5325223aceef69d02bd455b7ca6972491623e0, 
B h a i O S eC cn=Varsha Munjaji Bharose 
Date: 2018.03.12 17:00:17 +05'30' 
व. मुं. भरोसे 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर 
सहसंचालक (अ. व प्र. आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद, नाशिक, लातूर, ठाणे, कोल्हापूर परिमंडळ. 
जिल्हा शल्यचिकित्सक, जालना, औरंगाबाद, नाशिक, उस्मानाबाद, अहमदनगर, नांदेड, 
रायगड, रत्नागिरी. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना, औरंगाबाद, नाशिक, उस्मानाबाद, अहमदनगर, नांदेड, 
रायगड, रत्नागिरी. 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना, औरंगाबाद, नाशिक, उस्मानाबाद, 
अहमदनगर, नांदेड, रायगड, रत्नागिरी. 

मा. मंत्री (सा.आ.) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय मुंबई. 

सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (संबंधित उपसंचाळक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 
निवड नस्ती सेवा-३ 


पुष्ठ २ पैकी २ 


